महसूल मुद्रांक (Revenue Stamp) विक्री 
करीता पोस्ट खात्याच्या विभागांना थकीत 
मनौती अदा करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मुद्रांक- २०१४/५००८/प्र.क्र.५२३/म-१(धोरण) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर,२०२२. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि. १७ एप्रिळ, २०१५. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.का.८/नोंमनि/लेखा/पोस्ट 
मनौती/१३९/२०२२, दि.१३.०४.२०२२ 
३) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. मुद्रांक- २०१४/५००८/प्र.क्र.५२३/म-१, 
वि. रळ्रर 
४) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.का.८/नोंमनि/लेखा/पोस्ट 
मनौती/२५९/२०२२, दि.३.८.२०२२ 
शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयात महसूल मुद्रांक (Revenue Stamp) विक्री करीता 
पोस्ट खात्याच्या पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व नागपूर विभागांना देण्यात येणाऱ्या 
थकीत मनौतीच्या रकमेच्या दिनांकात 
“दिनांक ०१.१०.२००३ ते दिनांक ३०.०६.२००९ ” 
याऐवजी 
“दिनांक १.९.२००४ ते दिनांक ३०.६.२००९” असे वाचण्यात यावे 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१५१५०२२२८७१९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त्या 
Sunil Malhari lagen leh 
Jadhav Simei 
(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी,महसुल व वन विभाग 


[८1918599601089९039 


॥९1800८2९54300831620370707730213084८523 
Sunil Malhari Jadhav 
5 +05'30" 


प्रत: 

१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) ( मुंबई / नागपूर) 

2) महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षण) ( मुंबई / नागपूर) 

3) मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई Yoo ००१. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मुद्रांक- २०१४/५००८/प्र.क्र.५२३/म-१(धोरण) 


४) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे. 

५) उप संचालक (लेख), नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय पुणे. 
६) अप्पर मुद्रांक नियंत्रक, फोर्ट, मुंबई. 
) 
) 


७) संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) विभागीय सह संचालक लेखा व कोषागारे पुणे विभाग / नागपूर विभाग / नाशिक विभाग. 
९) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) निवड नस्ती, महसूल व वन विभाग / म-१, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


